Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


AN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक १४ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


नाही . 


१-१९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , 

नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 

भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


१-११ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 
भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७७१ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - १६६-२०२१ . – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४६० 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
ना . - एक -१ ( १५०५ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्र . २४ - अ - ६५-२०१८-१९ , मौजा वडेगाव , त.सा.क्र . ३० , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 

सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


२४२ 


० १४ 


एकूण .. 


०१४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द डावा कालवा अंतर्गत वडेगाव लघु कालवा क्र . ३ चे 
बांधकामाकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक 

पाणी पुरवठा , मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 
अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


३ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७७२ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - १६७-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) याच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ४८६ 
२०१ ९ , दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्र . ५८ - अ - ६५-२०१८-१९ , मौजा पालोरा , त.सा.क्र . १६ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 

सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 


अ . क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


9 


१६८/१ 


०२१ 


२ 


१७ 


०१६ 


3 


६७५ 


०१५ 


एकूण . 


० ५२ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द डावा कालव्यावरून निर्गमित गोसी बुज . उपसा सिंचन योजनेच्या 
मुख्य व शेंद्री शाखा कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक 
पाणी पुरवठा , मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , 


शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७७३ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - १६८-२०२१ .. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ५५२ 
२०१ ९ , दिनांक ०४ डिसेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन मामला क्र . ३४ - अ - ६५-२०१८-१९ , मौजा उमरी , त.सा.क्र . २३ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 

सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


हे . आर 


१ 


२५६ 


०२ ९ 


एकूण . 


० २ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


प्रकल्पाचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प , 
गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील शाखा कालवा क्र . २ वरून निर्गमित 
विरली खुर्द वितरीकेवरील उमरी लघु कालवा क्र . १ चे मातीकाम व 
बांधकामाकरीता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक 

पाणी पुरवठा , मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 
अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप . – उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७७४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि -१६ ९ - २०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक सिरस्ते - उविअभं - भूसं - कलि - कावि - ५४८ 
२०१ ९ , दिनांक ४ डिसेंबर , २०१ ९ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटलेली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे . 


ना . - एक -२ ( १५०५ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्र . ६२ - अ - ६५-२०१८-१९ , मौजा पौना खुर्द , त.सा.क्र . २१ , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 

सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 


अ . क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५३ 


० १७ 


एकूण 


०१७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


प्रकल्पाचे वर्णन 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द डावा कालव्यावरील शाखा कालवा क्र . २ वरून निर्गमित 
पौना खुर्द लघु कालव्याचे मातीकाम व बांधकामाकरीता . 
गोसीखुर्द प्रकल्पाद्वारे सिंचन , पिण्यासाठी पाणी पुरवठा , औद्योगिक 
पाणी पुरवठा , मत्स्य व्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती . 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत 
सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


- निरंक 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , भंडारा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


संदीप कदम ( भा.प्र.से. ) , 


भंडारा : 
दिनांक १८ मार्च २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , 

भंडारा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७७५ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये थेट 

खरेदी पद्धतीने जमीन भूसंपादन करण्यासाठी जाहीर नोटीस . 


क्रमांक अका - भूसंपादन - कावि - २१-२०२१ . - 


मौजा - कवलेवाडा - तिरोडा रोड लेव्हल क्रासिंग नं . ५२१ वरील रेल्वे उडाण पुलाचे बांधकामाकरीता गट नं . १००/१ , १००/२ , १०२/१ , १०२/५ , 
१०४ / १ / जी / १५ , १०४ / २ / ख , १०४ / १ जी / ८ , १०४ / १ / भ / ७ , १०५ / १ / ब , ७१ / २ - अ आराजी अनुक्रमे ०.३१ ९ , ०.०४३ , ०.०५ , ०.११ ९ , ०.२१२ , ०.१२६ 
हे . आर जमीन शासन निर्णय क्र . संकीर्ण 

| ०३/२०१५ प्र.क्र .३४ / अ -२ / मुंबई -३२ , दिनांक ३०-०९ -२०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी पद्धतीने खाजगी 
जमीन संपादन करावयाचे आहे . 


संपादन संस्थेचे नाव 


कार्यकारी अभियंता , बांधकाम विभाग , जिल्हा परिषद , गोंदिया . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन 

मोजा - कवलेवाडा - तिरोडा रोड लेव्हल क्रासिंग नं . ५२१ वरील रेल्वे उडाण पुलाचे बांधकामाकरीता . 
शासन , महसूल व वन विभाग , परिपत्रक क्र . एलक्यूएन - ०१-२०१७ - प्र.क्र .१२ - अ -२ , दिनांक २५-०१-२०१७ च्या अनुषंगाने , उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुअर्जन अधिकारी , तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्या वतीने खालील दिलेल्या अनुसूची नुसार खाजगी जमीन 
भूसंपादनासंबंधी खालील दिलेल्या अनुसूचीसमोर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमानुसार खाली दिलेल्याप्रमाणे खाजगी जमिनी संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूअर्जन अधिकारी , तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन- थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेबाबत तपशील मौजा - बेलाटी खुर्द , ता . तिरोडा , जिल्हा गोंदिया . 


भूसंपादन मामला क्र . ९ - अ - ६५-२०२०-२१ , मौजा बेलाटी खुर्द , तालुका तिरोडा , जिल्हा गोंदिया . 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१००/१ 


०३१ ९ 


२ 


१००/२ 


३ 


१०२/१ 


० ०४३ 


४ 


००५ 


१०२/५ 
१०४ / १ / जी / १५ 


५ 


-4 


६ 


१०४ / २ / ख 


७ 


१०४ / १ / जी / ८ 


० ११ ९ 


८ C 


१०४ / १ / भ / ७ 


९ 


P 


१०५ / १ / ब 


० २१२ 


१० 


७१ / २ / अ 


० १२६ 


एकूण 


०८६ ९ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नांव 


कार्यकारी अभियंता , बांधकाम विभाग , जिल्हा परिषद , गोंदिया . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन 


मौजा - कवलेवाडा - तिरोडा रोड लेव्हल क्रासिंग नं . ५२१ वरील रेल्वे 
उडाण पुलाचे बांधकामाकरीता . 
सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गृहनिर्माण , आर्थिक रोजगार , पायाभूत , 
सोईसुविधा याबाबत व इतर लाभा संबंधात . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटूंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० क व त्या 

अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांची अधिसूचना 
दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट , 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम निरंक 
( ब ) प्रशासकाचा कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 


: 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण ( निर्गमित 
करण्यापूर्वी भरावे ) 


टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी , तिरोडा या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


तिरोडा : 
दिनांक १ ९ मार्च २०२१ . 


अजयकुमार नष्टे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूअर्जन अधिकारी , तिरोडा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


९ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाला प्रसिद्ध झालेली आहे . 


२ 


बुधवार , मार्च २४ , २०२१ / चैत्र ३ , 


शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ४ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . २ ) , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम १ ९ ( १ ) अन्वये . 


क्रमांक मं.अ. - उजिभूक्र . - कावि - ९३-२०२१ . – 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या अधिका - याने भूमिसंपादन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक उजिभू - मं.अं. - कावि - ३६७-२०२० अन्वये प्रारंभीक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


66 


आहे . 


ना . - एक -३ ( १५०५ ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . २ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १७ - अ - ६५-२०१८-१९ , गावाचे नाव कोंटगाव , तालुका मौदा , जिल्हा नागपूर , प.ह.नं. ६ ९ . 

सर्व्हे क्रमांक किंवा संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 
गट क्रमांक 
( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


( 
१ 
) 


हे . आर 


१ 


३ 


०६२ 


२ 


००२ 


३ 


०३० 


७८/२ 
७८/३ 
७८/४ 
८ ९ 


४ 


०२२ 


५ 


१०१ 


६ 


० १० 


९ ० 
९ १ 


७ 


८ 


० २५ 
१ ९ ० 
१३२ 


९ 


१० 


१ १४ 


११ 


०८२ 


० १७ 


१२ 
१३ 


० ९ ५ 


१४ 


९ २ / १ , ९ २ / २ 
९ ७ / १ , ९ ७ / २ 
९ ८ 
९९ / १ 
९९ / २ / अ 
९९ / २ / ब 
१०८/१ 
११५/१ 
११५ / २ / अ , ११५ / २ / ब 
११५/३ 
११५/४ 
१२२/१ 
१२२/२ 


००५ 


१५ 


० १८ 


१६ 


० ३७ 
०३७ 


१७ 


१८ 


०१८ 


१ ९ 


१२० 


२० 


० ९ ८ 


२१ 


० ९९ 


२२ 


०६५ 


२३ 
२४ 


०३३ 
०५६ 


२५ 


०४० 


२६ 


१३० 
१३१ / १ अ , १३१/२ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७/१ 
१३८/१ 
१३८ / २ / अ 
१३ ९ 


१४७ 


२७ 


० ९९ 


००७ 


२८ 
२ ९ 
३० 


० १५ 


० ४४ 


३१ 


०३१ 


३२ 


१४२ 


०२१ 


३३ 


०६२ 


०७२ 


३४ 
३५ 
३६ 


०२४ 


१४३/१ 
१४४/१ 
१४५ / १ / अ , १४५ / १ / ब 
१४५/२ , १४५/३ 
१४७/१ 
१४७/३ 


११३ 


३७ 


० १२ 


३८ 


०६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल ८-१४ , २०२१ / चैत्र १८-२४ , शके १ ९ ४३ 


११ 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 


हे . आर 


३ ९ 


१४८ 


० २४ 


४० 


१४ ९ / १ , १४ ९ / २ 


०१७ 


४१ 


१५० 


०१६ 


४२ 


०२२ 


४३ 


० ११ 


४४ 


००७ 


४५ 


०१८ 


४६ 


११७ 


४७ 


० ४२ 


१५१ 
१५२/१ 
१५२ / १ / अ 
१५२/३ 
१५३/१ 
१५३/२ 
१५४/१ , १५४/२ 
१५५/१ 
१५५/२ 
१६० / १ / अ , १६० / १ / ब , 
१६० / १ / क , १६० / १ / ड , 
१६० / २ / 


४८ 


० १४ 


००६ 


४ ९ 
५० 


० ०७ 


५१ 


०६७ 


एकूण संपादित क्षेत्र 


२५ ८३ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

गोसीखुर्द प्रकल्प , 
प्रकल्पाचे कामाचे विवरण 

गोसेखुर्द पुनर्वसन विभाग योजनेअंतर्गत मौजा कोटगाव येथील बुडीत क्षेत्राअंतर्गत खाजगी जमिनीच्या 

अतिरिक्त जमिनीचा भूसंपादन . 
प्रकल्पाचे समाजाला होणारे फायदे :- सदर प्रकल्पामुळे चंद्रपूर , भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे १ ९ ०००० हेक्टर ( निव्वळ ) क्षेत्रात 

सिंचनाचा लाभ मिळेल तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पातील निव्वळ ८३७ द.ल.घ.फु. ( बाश्पी भवनाचा व्यय 
सोडून ) पाणी भंडारा येथील सैनीक साहित्य तयार करण्याच्या ( ऑडनर्स ) कारखान्याला देण्यात 
येणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही : निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( १ ) कार्यकारी अभियंता , गोसेखुर्द पुनर्वसन विभागीय पथक , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक ६८ - गोपूविप - चिशा -२०१८ , दिनांक ०७-०१-२०१९ . 
( २ ) महाराष्ट्र शासन पाटबंधारे विभाग , शासन निर्णय क्रमांक जि.ओ.एस. - १०८१-२६८१ - डब्ल्यूआर -२ , मंत्रालय , मुंबई , दिनांक ३१-०३-१९ ८३ , 

संपादनामुळे भूधारक विस्थापित होत नाही त्यामुळे त्यांना विस्थापनाचा लाभ देता येणार नाही . महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन 

अधिनियम , १ ९ ८६ व तद्नंतर या प्रकल्पाबाबत निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यात येतील . 
टीप . - उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक २ ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यांचे कार्यालयात पाहण्यासाठी 
उपलब्ध आहेत . 

श्रीमती शितल देशमुख , 
नागपूर : 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्रमांक २ ) , 
दिनांक १ ९ मार्च २०२१ . 

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


